महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअनि - १११८/प्र.क्र. १२१/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चोक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १५ जानेवारी, २०२१ 


संदर्भ :- १ महिला व बालविकास विभाग शा.नि.क्र.मबाआ-२०१६/प्र.क्र.१२३/का-७ अ, दिनांक २५.०७.२०१७ 
२) समक्रमांकाचे दिनांक ०९.१०.२०१८ व ०८.०१.२०२० रोजीचे Beat 


आदेठा 


श्री. पदम मोतीलाल परदेज्ञी, कक्ष अधिकारी, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांच्या सेवा संदर्भाधीन 
क्र.१ येथील आदेशान्वये महिला व बाल विकास विभागांतर्गत गट ब संवर्गातील बालविकास प्रकल्प अधिकारी 
(ग्रामीण) जामनेर-२, जि. जळगांव या पदावर प्रथमत: एक वर्ष अथवा सदर पदावर सरळसेवेने अधिकाऱ्यांची 
नियुक्‍ती होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करून देण्यात 
आल्या होत्या. श्री. परदेशी, बालविकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण) जामनेर-२, जि. जळगांव या पदावर 
दिनांक २८.०८.२०१७ पासून प्रतिनियुक्तीने कार्यरत आहेत. श्री. परदेशी, कक्ष अधिकारी यांच्या 
प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस संदर्भाधीन क्र.२ येथील आदेशांन्वये मुदतवाढ देण्यात आली असून त्यांचा 
प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी दिनांक २७.०८.२०२० रोजी संपुष्टात आला आहे. 


२. या आदेशान्वये श्री. परदेशी, कक्ष अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस एक वर्ष म्हणजेच 
दिनांक २७.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०११५१७२७४५०४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Babasaheb Kisan Vi 
B a b a S a h e b DN: c=IN, o=Government Of Maharash '=GENERAL ADMINISTRATION 

DEPARTI alCode=400' arashtra, 

254.2 14 ici 1-7 5525344fb24af8c1110a7c4f5. 

खं रची 8605९7, 

serialNumber=d7a3efb83c7 1550e7060464887488d786 1 95babfc16e43c026 
Kisan Virole [eens 

Date: 2021.01.15 17:31:55 +05'30" 

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
श्री.प.मो.परदेशी, बालविकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण) जामनेर-२, जि. जळगांव. 
प्रत, 
१) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
2) सचिव , महिला व बाल विकास विभाग, न.प्र.भ., मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 


शासन आदेशा क्रमांकः कअनि - १११८/प्र.क्र.१२१/१४-ब 


३ आयुक्त, महिला व बालविकास आयुक्तालय, पुणे. 

8) विभागीय उप आयुकत, महिला व बालविकास, नाशिक विभाग, नाशिक. 
4) उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, (बा.क.), जिल्हा परिषद, जळगांव. 

&) निवडनस्ती . 


पृष्ठ २ पैकी २ 


